राज्यातील पोलीस आयुक्तालय 
आणि जिल्ह्यामधील पोलीस 


ठाण्यांच्या आवश्यकतेनुसार 
पोलीस ठाणेसाठी मनुष्यबळाचे 
प्रमाणक/निकष ठरविणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२२/प्र.क्र.१०४(१)/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, Government of Bombay, Home Department Resolution No. 
PRS-4348/4(9-V Sachivalaya, Bombay-32 Dated 23rd January, १९६०. 

2) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एमआयएस-०२११/प्र.क्र.२३/पोल-३, दिनांक ०४ मे 
२०११. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : पोमसं/धोरण/४४/ 
नविन पो. ठाणे मनुष्यबळ निकष/०२/२०२२/२११, दिनांक २०/०७/२०२२. 

8) TOM महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : पोमसं/धोरण/४४/ 
नविन पो. ठाणे मनुष्यबळ निकष/०२/२०२२/२९६, दिनांक २४/११/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या पोलीस ठाण्यांमध्ये संदर्भाधीन क्र.१ च्या दिनांक २३ 
जानेवारी, १९६० द्वारे ठरवून दिलेल्या निकषांच्या आधारे मनुष्यबळ कार्यरत आहे. तसेच उक्त 
शासन निर्णयानुसार राज्यातील विविध घटक कार्यालयाकडून पोलीस महासंचालक 
कार्यालयामार्फत शासनास नवीन पोलीस ठाणे निर्मितीचे प्रस्ताव सादर केले जातात. 


२. पोलीस ठाण्यांमधील कार्यरत मनुष्यबळाचे उक्त निकष ठरवून ६२ वर्षाचा एवढा प्रदीर्घ 
कालावधी उलटलेला आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते औद्योगिकीकरण व शहरीकरण त्यामुळे 
जीवनमान पद्धतीत झालेला बदल, त्यानुसार गुन्ह्यांचे बदलेले स्वरुप, Wares मिडीयाचा समाजात 
मोठ्या प्रमाणात झाळेला प्रसार व वाढता वापर व त्या माध्यमातून होणारे धार्मिक/राजकीय गुन्हे, 
त्यांचे समजात उमटणारे पडसाद, इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारे आर्थिक फसवणूकीचे गुन्हे यामध्ये 
आमुलाग्र बदल झालेला असून, त्यासाठी ६२ वर्षापूर्वीच्या निकषांनुसार कार्यरत असलेले पोलीस 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२२/प्र.क्र.१०४(१/पोल-३ 


मनुष्यबळ निश्चितीच अपुरे आहे. त्याकरिता पोळीस ठाण्यातील मनुष्यबळाच्या निकषांमध्ये 
कालानुरुप बदल होणे आवश्‍यक आहे. 


३. त्यानुसार पोलीस महासंचालक, महाराष्ट राज्य, मुंबई कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.३ व 
संदर्भाधीन क्र.४ च्या पत्रान्वये पोलीस आयुक्तालयातील आणि जिल्ह्यामधील पोलीस ठाण्यांच्या 
आवड्यकतेनुसार पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे प्रमाणक/निकष (बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय 
वगळून) फेर तपासणी करुन सुधारित मनुष्यबळ प्रमाणक प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


४. सद्यस्थितीत नवीन तंत्रज्ञान तसेच गुन्ह्यांच्या संख्येत झालेली वाढ विचारात घेऊन, सन 
१९६० मध्ये तयार करण्यात आलेले पोलीस ठाणे निर्मितीचे निकष फेर तपासणी करुन, त्यात 
कालानुरुप बदल करुन सुधारित निकष तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, शासनाने पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन नणय निर्णय:- 


राज्यातील पोलीस आयुक्तालयातील (पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई हहर वगळून) पोलीस 
ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे सुधारित प्रमाणक/निकष "परिशिष्ट- अ" नुसार व जिल्ह्यांमधील पोलीस 
ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे सुधारित प्रमाणक/निकष "परिशिष्ट-ब" नुसार निश्चित करण्यास यान्वये 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मनुष्यबळाचे सुधारित प्रमाणक/निकष सन १९६० च्या शासन निर्णयाचा अभ्यास करुन, 
तसेच बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन, विविध पोळीस घटकांचे अभिप्राय विचारात घेऊन 
राज्यातील पोळीस आयुक्तालयातील आणि जिल्ह्यामधील पोलीस ठाण्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार 
पोलीस ठाण्यांसाठी (बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्‍ताळय वगळून) मनुष्यबळाचे सुधारित प्रमाणक/निकष 
तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत BPR&D यांच्या 
अहवालातील शाहरी व ग्रामीण पोलीस ठाण्यांसाठी असलेल्या मनुष्यबळाच्या मापदंडाचा अभ्यास 
करण्यात आला आहे. 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई शहर यांच्या कार्यक्षेत्राखाळील पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे 
प्रमाणक/निकष स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


४. तसेच राज्यातील नवनिर्मित मुख्यालय व इतर शाखा यांच्याकरिता मनुष्यबळाचे प्रमाणक/ 
निकष स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२२/प्र.क्र.१०४(१/पोल-३ 


& 2 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२५१७५३३४७१२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (सेवा), साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


८) सर्व पोलीस आयुकक्‍्त/सर्व पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र. 
९) सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोळीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र. 


qo) सर्व विभागीय आयुक्त (महसूल), महाराष्ट्र. 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१३) सह सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 


१४) वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१५) निवड नस्ती, पोल-३. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 

KA | LA S A RJ U N 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7 
b98a708cc03eb46cd241a604d42bb, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G A | KWA D serialNumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8 
BOB4CFAE93893BE65A27853145A4C04D865CD, 
cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2023.08.25 17:55:01 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, गृह विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२२/प्र.क्र.१०४(१/पोल-३ 


"परिशिष्ट-अ" 
पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्याच्या आवश्‍यकतेनुसार मनुष्यबळाच्या 
प्रमाणक/निकषांचा तपशील 
अ.क्र कर्तव्य | PI | || API} PSI | ASI} HC | PC | Total 

ae पोलीस ठाणे प्रभारी +2 पोलीस निरीक्षक ३ ३ 

ठाणे अंमलदार व मदतनीस (दिवस/रात्रौ) २ २ ६ | 90) ० 

संगणक कक्ष/ CCTNS (दिवस/रात्रौ) २ ४ ६ 

पोलीस ठाणे अभिलेख 1१ | १| २ 
५ | मुच्येमाल कारकुन | 4 | 9] 2 
६ | Oath / रायटर Q परक. ३ 
७ | हजेरी कारकुन/डयुटी बटवडा 1१ | १| २ 

क्राईम रायटर /गुन्हे अभिलेख a | 4 २ 
९ | sgn fa i 
| 9° | o | पारपत्र La 2 3 
११ | १ | प्रतिबंधक कारवाई / WORT 1 १| | १| हि ee २ ६ 
१२ | पोलीस ठाणे गार्ड (देवस/रात्रौ) २ २ 
१३ | लॉकअप ars (दिवस/रात्रौ) २ ६ ८ 
१४ | VIP सुरक्षा / आरोपी पार्टी चि निळ. ३ षु 
१५ | दहशतवाद विरोधी पथक (एटीसी) me ma 3 षु 
१६ | हरवलेल्या महिला व मुले शोध पथक | १| 1१ | १| ३ 
१७ | सेवा/समाधान/स्वागतकक्ष | १| = 
१८ | महिला मदत केद्र (Woman Help 

[)७510/निर्भया पथक (दिवस/रात्रौ) ग ग x : 
१९ | न्यायालय व पैरवी कि) a ie ee 3 
२० | न्यायालय सुरक्षा (प्रत्येक कोर्टासाठी 9 PC) पि! a 
२१ | एल. आय. बी. / गोपनिय =o) a le 3 
२२ | बिनतारी संदेश यंत्रणा (देवस/रात्रौ) २ २ 
२३ | टपाल वाहक |. "शी PS ae 
२४ | बारनिशी व माहिती अधिकारासाठी Lb eae |... २ 
२५ | ५०॥२७(भाग१ ते ५ गुन्हयांकरीता १ तपास 

पथक, पुढील प्रत्येक ५० गुन्हयाकरिता १॥७।, क २ अ षि २ ७ 

q ASI/HC व१०७ची वाढ 
२६ | १५० विशेष/स्थानिक कायद्यांर्गत गुन्हे (भाग ६) 

व आकस्मिक मृत्यू यांकरीता १ तपास पथक 

पुढील प्रत्येकी ५० गुन्हयाकरिता १1५७व १ . र | : : é 

PC ची वाढ 

पुढील प्रत्येकी १५० गुन्हयाकरिता 9 PSI/API 

ची वाढ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२२/प्र.क्र.१०४(१/पोल-३ 


२७ | ५०,००० लोकसंख्येमागे १ पोलीस चौकीकरिता 

(उपलब्धेनुसार API/PSI) पुढील २५००० १| २ २ 8 qo 

लोकसंख्येकरीता 2 PC 
२८ | १,००० समन्स करीता 

पुढील प्रत्येक १००० समन्स करीता 9 PC षि कि 
२९ | २५० वारंट करीता 

पुढील प्रत्येक २५० वॉरंट करीता १०७ : ; 
३० | २५० अर्ज चौकशी करीता 

पुढील प्रत्येक २५० अर्ज चौकशीकरीता 9 HC हि हि 
39 | गुन्हे प्रकटीकरण / डी. बी. (दिवस/रात्रौ) २ २ २ ८ 
३२ । प्रत्येक चारचाकी वाहनाकरिता वाहन चालक 

(दिवस/रात्रौ) हि हिं 
३३ । प्रत्येक दुचाको वाहनाकरिता चालक 

(दिवस/रात्रौ) शि वि ी. 
३४ । प्रत्येक डायल ११२ चारचाकी वाहन - 

अंमळदार चालकासह (दिवस/रात्रौ) : 5 ही 
३५ । प्रत्येक डायल ११२ दुचाकी वाहन - अंमलदार 

चालकासह (दिवस/रात्रौ) ‘ : : 
३६ । प्रत्येक १ फिक्स पाईट करिता (दिवस/रात्रौ) | 4] २ ३ 
३७ | धार्मिक/पर्यटन/वादग्रस्त/मर्मस्थळे 

(दिवस/रात्रौ) (आवऱ्यकतेनुसार) है 5 र 
३८ | सायबर पथक | 9 a] जि ३ 
३९ | रेल्वे स्थानक कर्तव्य (रेल्वे स्थानक आहे परंतु 

जी.आर.पी. पोलीस ठाणे नाही start ठिकाणी A Ps २ 

फक्‍त) 
४० | RTPC शि: a 
४१ | CCTV निगराणी २ २ 
४२ | सफाई कर्मचारी (कंत्राटी पदधतीने) २ 

| 8 | १३ | १२ | 80 | ७६ 943 

४३ रजा/प्रशिक्षण/आजारपण एकुण मनुष्य हि a दि F ; व्यि 

बळाच्या १०% राखीव अमंलदार 

एकूण आव्यक मुनष्यबळ | 8 | १३ | १३ ४४. ८४। १६६ 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२२/प्र.क्र.१०४(१/पोल-३ 


"परिशिष्ट-ब" 
जिल्हयांमधील पोलीस ठाण्याच्या आवश्‍यकतेनुसार मनुष्यबळाच्या 
प्रमाणक/निकषांचा तपशील 
अ.क्र. कर्तव्ये | API | PSI | ॥5 | HC | PC | Total 
he पोलीस ठाणे प्रभारी (PI/API 
HEAP ATA) ‘3 io : 
2 | ठाणे अंमलदार व मदतनीस 
(दिवस/रात्रौ) E हि, प ह 
३ | संगणक कक्ष/ CCTNS (दिवस/रात्रौ) २ २ 
४ | पोलीस ठाणे अभिलेख शिळ बिळे | 
५ | मुच्येमाल कारकुन Pa १| 
६ | लेखनिक / रायटर (प्रत्येक Pl -१ HC, 
API- 9 PC प्रमाणे ) हि हि : 
७ | हजेरी कारकुन / ड्युटी बटवडा a ee 
क्राईम रायटर /गुन्हे अभिलेख | १| १| २ 
९ | SiH हि [Sa 
| a | o | पारपत्र L | 1 १| २ 
ae | १ | प्रतिबंधक कारवाई / सर्व्हलन्स | ae चि) शि शिळ ४ 
१२ | पोलीस ठाणे गाड (दिवस/रात्रौ) २ २ 
१३ | लॉकअप गाड (दिवस/रात्रौ) २ ६ ८ 
१४ | VIP सुरक्षा / आरोपी पार्टी |: "| ae 3 4 
१५ | दहशतवाद विरोधी पथक (एटीसी) i, ह| | oe २ ४ 
१६ | हरवलेल्या महिला व मुले शोध पथक शिळ क 
१७ । सेवा/समाधान/स्वागतकक्ष हिंड 
१८ | महिला मदत केद्र (Woman Help 
Desk)/frttar पथक (दिवस/रात्रौ) हि E दि : : 
१९ | न्यायालय व पैरवी |; =e) 2 3 
२० | न्यायालय सुरक्षा (प्रत्येक कोर्टासाठी १ हि हि 
PC) 
२१ | एल. आय. बी. / गोपनिय | 4 शिळ) २ 
२२ | बिनतारी संदेश यंत्रणा (देवस/रात्रौ) २ २ 
२३ | टपाल वाहक 1 १| | 4 
२४ | बारनिश्ी व माहिती अधिकारासाठी Pa | 4 Q 
२५ | Yo IPC (APT 9d ५) गुन्हयांकरीता १ 
तपास पथक 
पुढील प्रत्येक ५० गुन्हयाकरिता 4 PSI, E : E . भै द 
१ ASI/HC व १०७ची वाढ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२२/प्र.क्र.१०४(१/पोल-३ 


२६ 


१५० विशेष स्थानिक कायद्यांर्गत गुन्हे 
(भाग ६) व आकस्मिक मृत्यू यांकरीता १ 
तपास पथक 

पुढील प्रत्येकी ५० गुन्हयाकरिता १ HC 
व १7०७८ची वाढ 

पुढील प्रत्येकी १५० गुन्हयाकरिता १ 
ASI/PSI ची वाढ 


२७ 


५०,००० लोकसंख्येमागे १ पोलीस 
चौकीकरिता 
पुढील २५००० लोकसंख्येकरिता 2 PC 


२८ 


१,००० समन्स करिता 
पुढील प्रत्येक १००० समन्स करिता १ 
PC 


२९ 


२५० वॉरंट करिता 
पुढील प्रत्येक २५० वॉरंट करिता १०७ 


30 


२५० अर्ज चौकशी करिता 
पुढील प्रत्येक २५० अर्ज चौकशीकरिता 
4 HC 


349 


गुन्हे प्रकटीकरण / डी. बी. 
(दिवस/रात्रौ) 


३२ 


प्रत्येक चारचाकी वाहनाकरिता वाहन 
चालक (दिवस/रात्रौ) 


२३ 


प्रत्येक दुचाकी वाहनाकरिता 
चाळलक(दिवस//रात्रौ) 


२४ 


प्रत्येक डायल ११२ चारचाकी वाहन - 
अंमलदार चालकासह (दिवस/रात्रौ) 


३५ 


प्रत्येक डायल ११२ दुचाकी वाहन - 
अंमलदार चालकासह (दिवस/रात्रौ) 


३६ 


प्रत्येक १ फिक्स पाईट करिता 
(दिवस/रात्रौ) 


३७ 


धार्मिक/पर्यटन/वादग्रस्त/मर्मस्थळे 
(दिवस/रात्रौ) (आवऱ्यकतेनुसार) 


3¢ 


प्रत्येक तालुका पोलीस ठाणे सायबर 
कक्ष 


२९ 


वाहतुक पथक 


९४० 


रेल्वे स्थानक कर्तव्य 
(रेल्वे स्थानक आहे परंतु जी.आर.पी. 
नाही Star ठिकाणी फक्‍त) 


४१ 


RTPC 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३६२२/प्र.क्र.१०४(१/पोल-३ 


४२ | CCTV निगराणी २ २ 
४३ | सफाई कर्मचारी (कंत्राटी पदधतीने) २ 


४४ | रजा/प्रशिक्षण/आजारपण एकूण 


मनुष्य बळाच्या १०% राखीव रि E रि त 8 9 १२ 

अमंलदार 

एकूण आवऱ्यक मुनष्यबळ hs १| ३ ९ । १५ ४२ | 8 १४६ 
KKEKKKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


